मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी 
लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती सामायिकज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२२/प्र.क्र.१/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २४ जानेवारी, २०२२ 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” व “ब” येथे 
जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक 
२१.०६.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, निवडश्रेणी लघुलेखकांची प्रस्तुत दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 
तसेच यासंदर्भात संबंधित निवडश्रेणी लघुलेखकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुद्ययांबाबतची माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह या विभागाकडे 
दिनांक १५.०२.२०२२ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२४१७१८३८३००७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VRISHALI VINOD. घावा 
BHINGARDE Narra OU = Gow sons 


Date: 2022.01.25 13:22:25 +05'30' 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


परिशिष्ट तीन - अ 
वर्गाचे नांव - निवडश्रेणी लघुलेख 
श्रेणी - रु.४४,९००-१,४२,४०० (एस-१६) 
दिनांक १ , २०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज i 39.92.2029 या कालावधीत ्चाऱ्यां 


श्री/ मराठी/ । संबंधित प्रवर्ग  ।विभागाचे नांव| जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा | ज्येष्ठतेचा दिनाक शेरा 
श्रीमती | कर्मचाऱ्याचे नांव पदावरील दिनांक 
नियुक्तीचा 
मार्ग 
oe 


इंग्रजी 
a ॥. ७-८ ee ee ८. आ. 
3 5. 


-| बह 


= 
OD 


खुला 
अजा 


क.स.मुल्ला मराठी ।|पदोन्नत खुला  ।गृह विभाग २३-०६-१९६५ ३०-०६-२०२३| १०-०६-२०११|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८ 
OT 


ee) 

i ee : 

- 

wa 
wa 
| 
2 


% 
Op 


= 


aa wa सवव 
करन नर 
OG a dR) 
अ a A अज विक क रक 


१२ १२ श्रीमती ।मि.सं.साळवी मराठी ।पदोन्नत खुला ।जलसंपदा ०३-०५-१९६६ ३१-०५-२०२४| १६-०२-२०१५|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 


श्री हे.वि.केळसकर मराठी ।पदोन्नत इमाव नविवि १३-०२-१९६५ २८-०२-२०२३ ०९-०२-२०१२।वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.१६.३.२०२० 


-“0 


१४ 


१५ 


१५ 


श्रीमती ।सु.अ.मुनी इंग्रजी |पदोन्नत 


श्री ता.द.पाटीळ मराठी ।पदोन्नत 


श्रीमती |शु.र.पाटकर मराठी ।पदोन्नत 


श्रीमती ।म.अ.तोरस्कर मराठी ।पदोन्नत 


TRS 


मराठी ।पदोन्नत 


खुला 
खुला 
इमाव 


खुला 


गृह विभाग ०५-०४-१९७१ ३०-०४-२०२९ 


_ 
शि 


र 


i 
oA 
4 
a 
p 


04-09-2098 ARS स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 

4-09-2098 ARTS स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 


परिशिष्ट तीन - ब 
संवर्गाचे नांव - निवडश्रेणी लघुलेखक 
वेतनश्रेणी - रु.४४,९००-१,४२,४०० (एस-१६) 
ज्येष्ठतेचा दिनाक 


os ee: Se Se 
२६-१०-१९६७ 39-90-2024 28-04-2096 सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
इंग्रजी |पदोन्नती |खुला जलसंपदा १२-०५-१९७२ | 39-04-2030 | २९-०५-२०१८ ।पत्रान्वये दि.२९.५.२०१८ रोजी 


श्रीमती |ज्यो.भा.कोकितकर |मराठी fueled |खुळा  ।साबांवि २९-०२-१९६८ | २८-०२-२०२६ | २९-०५-२०१८ |पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
जेष्ठता अनिश्चित आहे 
i | ति 
मराठी ।पदोन्नती खुळा  ।शाशिवक्रौवि २५-.३-१९७३ | ३१-०३-२०३१ | ०९-०५-२०१९ ।सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
é ८ श्री वि.न.कातोडे मराठी ।पदोन्नती |खुलळा  |अविवि ०२-०६-१९६४ | ३०-०६-२०२२ | ०९-०५-२०१९ ।पत्रान्वये दि.९.५.२०१९ रोजी 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


त्यामुळे मुळे 


०३-०३-१९६४ | ३१-०३-२०२२ | ०९-०५-२०१९ 
i 
१९-०९-१९६९ | 30-08-2029 | 9-03-2020 ।सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
१२ श्रीमती yaa fare मराठी ।पदोन्नती खुला वैशिवऔद्रवि ०८-१२-१९६९ | ३१-१२-२०२७ | १६-०३-२०२० पत्रान्वये दि.१६.३.२०२० रोजी 
vee Ee EL || |तिबकतदल्यासतवत 
१३ श्री सं.य.गोरे मराठी ।पदोन्नञती |इमाव |जलसंपदा १५-०८-१९६४ | ३१-०८-२०२२ | १६-०३-२०२० |पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
१५ .म. मराठी ।पदोन्नती |खुलळा  ।|!उद्योग,ऊर्जा व कामगार ०८-०६-१९६७ | ३०-०६-२०२५ | ०६-०५-२०२१ ।सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
१६ ॑ं.अ.प्र' ०५-०२-१९७१ | २८-०२-२०२९ | ०६-०५-२०२१ ।पत्रान्वये दि.६.५.२०२१व 


स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली. 
त्यामुळे जेष्ठता अनिश्चित आहे 


i 

शि 

२० श्री अ.अ.]ोख मराठी पदोन्नती ।खुला इतर मागास बहुजन ०१-०८-१९६७ ३१-०७-२०२५ ०६-०५-२०२१ 
कल्याण विभाग 


१ 


A) me) me) -O ae) 
° vo ios cS mn 


श्रीमती ।नु.सु.बाणे इंग्रजी  ।पदोन्नती |खुला कौशल्य विकास व २७-११-१९६३ | ३०-११-२०२१ | ०६-०५-२०२१ 
उद्योजकता विभाग सेवानिवृत्त 
ie in 
ies ae 
i — 


